राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत 
सातपाटी, जि. पालघर शहरात भूमिगत विद्युत 
वाहिनी टाकणेबाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई :४०० ०३२. 
दि. १५.०९.२०२१ 


संदर्भ - ०१. महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्याव्साथापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. AIA - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)(३)आव्यप्र-१ दि. ३०.०६.२०२०. 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०६.०७.२०२० 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २६.०३.२०२१. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २६.०३.२०२१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३१.०३.२०२१. 


शासन निर्णय : 

जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत सातपाटी, जि. पालघर 
शहरात भूमिगत विद्यूत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी 
सातपाटी, जि. पालघर शहरात आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सादर 
केलेल्या रु. १,६५,००२/- (रुपये एक लाख पासष्ठ हजार दोन फक्त) च्या खर्चास आणि सदर निधी लिना 
पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन मान्यता येत आहे. 

खालील नमूद केल्याप्रमाणे RTGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 


नावे रक्‍कम 
लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. १,५९,११०/- 
TDS २,९४६/- 
GST 2,888 /- 


सातपाटी, जि. पालघर शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लिना 
पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% अग्निम म्हणून एकुण रु. १,३७,८५,७८७/- प्रदान 
करण्यात आले आहे. त्यापैकी करारातील तरतुदीनुसार रु. १,१५,८०,०६२/- एवढे अग्निम यापुर्वीच्या 
देयकातून वजा करण्यात आलेले आहेत. आता रु १७,५३८/- एवढे अग्निम उपरोक्त सदर करण्यात 
येणाऱ्या देयकामधून वजा करण्यात येत आहेत. उर्वरित अग्निम रु. २१,८८,१८७/- कराराप्रमाणे पुढील 
देयकामधून वजा करण्यात येईल. 

याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता श्री अर्जून पालव, 
लेखाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि श्रीमती राजश्री राऊत, वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना 
अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 
८०, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या तातडीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 


योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (०१) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम 
करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाअंतर्गत 
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 

सदर आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/ 
व्यय-९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०९१४१७०८२९३५१९ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pradeep 
Shantaram Patil 
(प्रदीप पाटील) 
कक्ष अधिकारी 


प्रति, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाऱगड, वांद्रे, मुंबई. 
वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आव्यप्र-१, संग्रहार्थ. 


Sow HY 2 


Cc 
ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


